लॉकडाऊन काळात वृत्तपत्रांना छपाई 
संबंधिच्या नियमात सूट देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१०/प्र.क्र.१३१/का-३४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ मार्च, २०२१ 


संदर्भः १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र पीयुबी-१००००/प्र.क्र.७३/२०००/३४, 
दि.१ मे,२००१ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग ,क्र मावज -२०१८/प्र.क्र.३४८/३४ 
दि. २० डिसेंबर २०१८ 
३) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची क्र. अपपूप्र/छपाई सुट/२०२० 
दि. २२.९.२०२०, २६.१०.२०२० व ४.११.२०२० ची पत्रे 
प्रस्तावना- 
शासन निर्णय दि. २०.१२.२०१८ अन्वये शासकीय जाहिरातीसाठी जाहिरातीचे दर व 
शासनाच्या यादीवर देण्यासाठीचे निकष ठरवून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शासनयादीवरील 
मान्यताप्राप्त नियतकालीकांनी एका वर्षात किती अंक (किमान) प्रकाशित करावेत याची संख्या सदर 
शासननिर्णयातील परि. ४.३.८ मध्ये विहित करण्यात आली आहे. 


कोविड -१९ चा प्रादूर्भावामुळे उदभवलेल्या परिस्थितीत मार्च ते जुले २०२० या कालवधीमध्ये 
नियतकालिकांची छपाई व वितरण न झाल्यामुळे सदर अटिची पूर्तता होऊ शकत नाही. त्यामुळे 
प्रकाशित करावयाच्या अंकांच्या संख्येमध्ये सुट द्यावी अशी विनंती काही नियतकालीकांनी केली असून 
त्यानुसार सदर अटीमध्ये सूट देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्रात दि.२३.३.२०२० रोजी लॉकडाऊन लागल्यानंतर दि. २५.३.२०२० रोजी पासून 
छपाई माध्यमांना लॉकडाऊनाच्या या आदेशामुळे वृत्तपत्र छपाई व वितरणावर निर्बंध घालण्यात आले 
होते. व दि. १.४.२०२० रोजीपासून असे निर्बंध उठविण्यात आले आहेत. तसेच दि. ७.६.२०२० 
रोजीपासून हाऊस टू हाऊस डिलिवरी सुरु करण्यात आली होती. त्यामुळे दि. २५.३.२०२० ते 


दि.७.६.२०२० या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी सूट देण्यात येत आहे. सुट दिल्यानंतर शासकीय 
संदेश प्रसार नियमावलीतील नि.क्र.४.३.८ नुसार अंकांची संख्या खालीलप्रमाणे - 


| नियतकालिके नियमानुसार आवश्‍यक अंक संख्या | सुट दिलेली अंक संख्या सुट दिल्यानंतर अंक संख्या 
दैनिक वर्षातून ३०० el २०० 

सायं देनिक वर्षातून २८० ९३ १८७ 

साप्ताहिक वर्षातून४६ १५ ३१ 

अर्धसाप्ताहिक/ व्दिसाप्ताहिका वर्षातून ८० २७ ५३ 


उपरोक्त तक्त्यामध्ये स्तंभ ३ मधील संख्या ही केवळ मार्च ते जून या कालावधीमध्ये छपाई न करण्यात 
आलेल्या नियतकालिकापूरतीच मर्यादित असेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१०/प्र.क्र.१३१ /का-३४ 


उपरोक्त देण्यात आलेली सुट ही केवळ मार्च २०२० - जून २०२० या कालावधीपूरती मर्यादित राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०३०२१३१०२९९२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. व 
Ramkisan 


Narayanrao Musale = 
(XT. AT. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालाचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्रयांचे सचिव. 

३. सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री योचे सचिव 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, 

५. मा. विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र ,विधानपरिषद 

६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 

७. सर्व मा.अपर मुख्य सचिव , /मा.प्रधान सचिव / मा, सचिव, 

८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१०. सर्व जिल्हाधिकारी 

११. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१२. सर्व मंडळे/महामंडळे/स्थानिक स्वराज्य संस्था/झासनाच्या स्वायत्त संस्था 
१३. प्रबंधक,उच्च MAGI, FS शाखा ,मुंबई, 

१४. प्रबंधक,उच्च UMAGA, SANS शाखा मुंबई, 

१५. प्रबंधक ,लोकायूक्त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय ,मुंबई 

१६. महासंचालक(माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

१७. महालेखापाल, महाराष्ट्र१/२,(लेखा व अनुश्रेयता) ,मुंबई/ नागपूर 
१८.अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई, 

१९. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 
२०.सर्व संचालक (माहिती) , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 

२१. उपसंचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,महाराष्ट्र परिचय केंद्र ,नवी दिल्ली, 
२२. ud उपसंचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 

23. सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी ,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 

२४. सर्व उप माहिती कार्यालये, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 

२५. निवड नस्ती. 


— 


[४] 


पृष्ठ २ पैकी २ 


